Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही . 


१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१८ 


शासकीय अधिसूचना : 

: नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का - कावि -४ ९३-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . १३०/२१ , दिनांक २४-०२-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
अ . - एक -१ ( १६०२ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्च्या जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ( अ . व . प्र . ) लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-४७-२०१९ -२०२० , गाव सिंदवाडी , तालुका तिवसा , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


. 


१ 


१०/१ 


०२२ 


२ 


०३० 


3 


१०/२ 
१० / ३३ अ पै 
१०/३ ३ अ 

पै 


० ४५ 


४ 


०४५ 


५ 


० २ ९ 


१०/४ पै 
१०/४ पै 


६ 


० ११ 


७ 


१०/४ पै 


०३८ 


८ C 


१०/५ 


० ८३ 


९ 


१०/६ 


० ६२ 


एकूण क्षेत्र 


३६५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : —निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : -निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 

पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल , तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व 
रोजगार निर्मिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


3 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का - कावि -४ ९४-२०२१ .. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . १२ ९ / २१ , दिनांक २४-०२-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे : 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ( अ . व . प्र . ) लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


CG 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-४७-२०१९ -२०२० , गाव धारवाडा , तालुका तिवसा , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१/१ 


०४ ९ 


एकूण क्षेत्र 


०४ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : -निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामामुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 

पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल , तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व 
रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७ ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का - कावि - ५१६-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ५६८ , दिनांक १८-११-२०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


५ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१८-२०१९ , गाव बोंडेवाडी , तालुका भातकुली , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५० पैकी 


१२२ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


१२२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -निम्न पेढी प्रकल्प , ता . भातकुली , जि . अमरावती . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : —निभा येथे पेढी नदीवर धरण बांधून पाणी अडविणे व कालवे , वितरीका याद्वारे सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे . सदर 

प्रकरणी निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत ( बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरीता . ) 
समाजाला मिळणारे लाभ : - कोरडवाहू शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . तसेच पिण्याचे व 

औद्योगिक वापराकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे . लोकांचे आर्थिक व सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून 
शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार मिळेल . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - अ.का - भू.सं. - प्र.अ. - कावि - ५१५-२०२१. 


ज्याअर्थी , शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) / नवि -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ 
अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . २५-०२-१९९ ३ ला अंमलात आली आहे . आणि ज्याअर्थी उक्त विकास योजनेत चमन नगर मधून जाणारा व आरक्षण 


अ . - एक -२ ( १६०२ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , 


शके १ ९ ४३ 


क्र . ३०७ “ बगीचा ” आरक्षण क्र . ३०६ “ सिटी बस स्टॅड ” च्या दक्षिण हद्दीवरून ६०.०० मिटर रुंद अकोली वळन रस्ता यापुढे ( “ उक्त रस्ता ” असे 
उल्लेखिलेला ) प्रस्तावित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालीकेने तिच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र . ९ , दिनांक २० सप्टेंबर २००५ अन्वये उक्त रस्त्याची , 
आरक्षण क्र . ३०७ पासून पुर्वेकडे आणखी बदलून ती आरक्षण क्र . ३०७ “ बगीचा " , आरक्षण क्र . ३०६ “ सिटी बस स्टॅड ” व आरक्षण क्र . ४०५ 
* टाउन सब सेंटर ” मधून प्रस्तावित करण्याचे व यामुळे मुक्त होणारे क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून तिचे पत्र क्र . अमनपा - ससनर 
आयुक्त - फेरबदल - ४२०-०६ , दि . ०४-०२-२००६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त रस्ता ” असे उल्लेखिलेला ) चे कलम ३७ च्या उपकलम ( १ ) अन्वये फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे 
उल्लेखिलेला ) आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून शासनास मंजुरीसाठी सादर केला आहे . 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमांचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील फेरबदल प्रस्तावास शासन सशर्त वा बदलासह मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ०४-१२-१९९ ३ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन परीपत्रक क्र . टीपीबी -४३८५ / २७७५ - अ / नवि -५ , मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ , 
दि . २५ मार्च १ ९ ८६ , च्या भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ व भूसंपादन ( सुधारित ) अधिनियम १ ९ ८४ च्या अनुषंगाने जेव्हा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ कलम १२६ ( २ ) व ( ४ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येते तेव्हा भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ अन्वये काढण्यात येणारी 
कलम ४ ( १ ) ची प्राथमिक अधिसूचना काढण्याची तरतूद नाही . परंतु , भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ च्या कलम ६ च्या तरतुदी नुसार करण्यात येणारी 
तत्सम घोषणा कलम १२६ ( २ ) व ( ४ ) खाली काढल्या जात असून भूसंपादनाबाबतची पुढील सर्व कार्यवाही मात्र भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ मधिल 
तरतुदी नुसार होते . 

आणि ज्याअर्थी , सहा . संचालक , नगर रचना , महानगरपालिका , अमरावती यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा , १ ९ ६६ चे कलम १२६ 
मधिल पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे अर्ज सादर केलेला आहे ( ज्यात “ उक्त महाराष्ट्र कायदा ” ) आणि मौजा चमन 
नगर येथील आरक्षण क्र . ४०५ , क्षेत्रफळ १४५०१.९ ४ चौ . मि . संपादित करण्याची मागणी केली आहे . ( भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ) . 

आणि ज्याअर्थी , शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) / नवि -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ 
अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ ला अंमलात आली आहे . आणि एम . आर . टी . पी . कायदा , १ ९ ६६ चे कलम ३१ मधील पोट - कलम 
( १ ) ( महाराष्ट्र कायदा क्र . ३७ / १ ९ ६६ ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १५१ मधिल पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासनाने शक्ती 
प्रदान करून उक्त कायद्यातील कलम १२६ मधिल पोट - कलम ( १ ) ( २ ) आणि ( ४ ) अन्ये जिल्हाधिकारी , अमरावती यांना शक्ती प्रदान करण्यात आली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , अमरावती यांची उक्त जमीन सार्वजनिक उपयोगाकरीता आवश्यक असल्याचे समाधान झाले असल्याने अणि उक्त 
जमिनीची निवाड्यानुसार येणारी पूर्ण रक्कम आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी अदा करावयाची आहे . 

आणि म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १२६ चे पोट - कलम ( ४ ) अन्वये तसेच भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ चे कलम 
६ अन्वये शक्ती प्रदान केलेले आहेत . 


शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -२८ ९ २ / ११८० / सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) / नवि -१३ , दि . ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर झाली 
असून ती दि . २५-०२-१९९ ३ ला अंमलात आली आहे . आणि एम . आर . टी . पी . कायदा , १ ९ ६६ चे कलम ३१ मधील पोट - कलम ( १ ) ( महाराष्ट्र 
कायदा क्र . ३७ / १ ९ ६६ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , अमरावती यांनी मौजा बडनेरा ( चमन नगर ) येथील उक्त जमीन मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजा चमन 
नगर येथील आरक्षण क्र . ४०५ क्षेत्रफळ १४५०१.९ ४ चौ . मी . संपादित करण्याची मागणी केली आहे . ( भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ) आवश्यक 
असल्याची घोषणा केली आहे . 


उक्त जमीनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाही मा . जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिनियमांच्या कलम ३ 
खंड ( क ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे त्यांची उक्त 
जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांचे कार्यालयात पाहणी करीता उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अनुसूची 


जिल्हा , तालुका , 


भूमापन क्र . / सर्वे न . / 


गाव नमुना 


संपादनाचा उद्देश 


भूसंपादन कार्यालयाचे 
नाव व भूसंपादन 


गाव 


सि.क्र . / प्लॉट क्र . 


७/१२ प्रमाणे 


जमिनीचे क्षेत्रफळ 


आवश्यक असलेले 
( संपादित करावयाचे 
अंदाजित जमिनीचे ) 

क्षेत्र 
( ४ ) 


प्रकरण क्र . 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


बडनेरा , ता . 


२८० , 


३५०० 


८२५ 


जि . अमरावती 


३४०/४ , 


८१०० 


२२७६ 


उपविभागीय अधिकारी , आरक्षण क्र .४०५ 
तथा भूसंपादन अधिकारी , ( अकोली वळण रस्ता ) 
अमरावती , 

मौजा बडनेरा , 
प्रकरण क्र . 

( चमन नगर ) 


३४१ 


३०२०० 


११४००.९ ४ 


०३ / ४७ / २०१८-१९ 


एकूण 


१४५०१.९ ४ 


दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का - कावि - ५३२-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २३८/२०२१ , दिनांक २०-०४-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


“ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२०-२१ , गाव भातकुली भाग १ ( कृषक ) , तालुका भातकुली , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३०/१ 


०७२ 


२ 


३०/२ 


० ५६ 


३ 


३०/५ 


०१७ 


४ 


२७ 


० १ ९ 


५ 


२५ पैकी 


० १२ 


६ 


२५ पैकी 


० १३ 


७ 


२४ 


०१६ 


८ C 


२३ 


०१६ 


९ 


२१ 


००८ 


१० 


२१ 


००८ 


११ 


२१ 


००८ 


१२ 


२० 


०२१ 


एकूण क्षेत्र 


२६६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत चेचरवाडी ते ( रामा -३० ९ ते ) भातकुली कि . मी . ०/०० ते ४/११० रस्त्याचे एक लहान पुल व 
स्लॅबड्रेनसह पर्यायी रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - रस्त्याचे कामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ : —सदर रस्ता हा निम्न पेढी प्रकल्पामुळे बाधीत होणा - या रस्त्याकरीता पर्यायी रस्ता असून , सदर रस्त्याचे कामामुळे 
परिसरातील लोकांना शेतातील माल मुख्य बाजारपेठेमध्ये नेता येईल . यामुळे शेतक - यांना आर्थिक लाभ होईल तसेच तरूणांना रोजगारांच्या संधी 
उपलब्ध होतील . तसेच शालेय व आरोग्य विषयक सुविधेकरीता तालुक्याचे ठिकाणी जाण्या - येण्याकरीता जवळचा रस्ता तयार होईल . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


९ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का - कावि - ५३३-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २४०/२०२१ , दिनांक २०-०४-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


CG 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०२०-२१ , गाव भातकुली भाग १ ( अकृषक ) , तालुका भातकुली , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
चौ . मी . 


१ 


२/१ 


१ ९ १.२५ 


२ 


२/२ 


१८०.०० 


3 


२/३ 


१८०.०० 


४ 


२/४ 


१८०.०० 


५ 


२/५ 


१८०.०० 


६ 


२/६ 


१८०.०० 


७ 


२/७ 


१८०.०० 


८ C 


२/८ 


३१५.०० 


एकूण क्षेत्र 


१५८६.२५ 


अ . - एक -३ ( १६०२ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत चेचरवाडी ते ( रामा -३० ९ ते ) भातकुली कि . मी . ०/०० ते ४/११० रस्त्याचे एक लहान पुल व 
स्लॅबड्रेनसह पर्यायी रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -रस्त्याचे कामाकरीता . . 


समाजाला मिळणारे लाभ : -सदर रस्ता हा निम्न पेढी प्रकल्पामुळे बाधीत होणा - या रस्त्याकरीता पर्यायी रस्ता असून , सदर रस्त्याचे कामामुळे 
परिसरातील लोकांना शेतातील माल मुख्य बाजारपेठेमध्ये नेता येईल . यामुळे शेतक - यांना आर्थिक लाभ होईल तसेच तरूणांना रोजगारांच्या संधी 
उपलब्ध होतील . तसेच शालेय व आरोग्य विषयक सुविधेकरीता तालुक्याचे ठिकाणी जाण्या - येण्याकरीता जवळचा रस्ता तयार होईल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का - कावि - ५३४-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २३ ९ / २०२१ , दिनांक २०-०४-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०२०-२१ , गाव भातकुली भाग २ ( अकृषक ) , तालुका भातकुली , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


चौ . मी . 


१ 


९ ४८ / १३ 


८१.६० 


२ 


९ ४८ / १४ 


१४४.९ ६ 


३ 


९ ४८ / १५ 


१६१.५४ 


४ 


९ ४८ / १६ 


१६१.५४ 


५ 


९ ४८ / १७ 


१३ ९ .२ ९ 


६ 


९ ४८ / १८ 


१३ ९ .२ ९ 


७ 


९ ४८ / १ ९ 


१३ ९ .२ ९ 


८ C 


९ ४८ / २० 


१३ ९ .२ ९ 


९ 


९ ४८ / २१ 


१३ ९ .२ ९ 


१० 


९ ४८ / २२ 


१३ ९ .२ ९ 


एकूण क्षेत्र 


१३८५.३८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत चेचरवाडी ते ( रामा -३० ९ ते ) भातकुली कि . मी . ०/०० ते ४/११० रस्त्याचे एक लहान पुल व 
स्लॅबड्रेनसह पर्यायी रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - रस्त्याचे कामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ : —सदर रस्ता हा निम्न पेढी प्रकल्पामुळे बाधीत होणा - या रस्त्याकरीता पर्यायी रस्ता असून , सदर रस्त्याचे कामामुळे 
परिसरातील लोकांना शेतातील माल मुख्य बाजारपेठेमध्ये नेता येईल . यामुळे शेतक - यांना आर्थिक लाभ होईल तसेच तरूणांना रोजगारांच्या संधी 
उपलब्ध होतील . तसेच शालेय व आरोग्य विषयक सुविधेकरीता तालुक्याचे ठिकाणी जाण्या - येण्याकरीता जवळचा रस्ता तयार होईल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 


सदर प्रकरणी घरे कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ८८४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ. - भू.सं. - अ.का. - कावि - ५३५-२०२१ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . २३७/२०२१ , दिनांक २०-०४-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२०२१ , 
गाव भातकुली भाग २ ( कृषक ) , तालुका भातकुली , जिल्हा अमरावती . 
अ.क्र . 

भूमापन / गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


८८८ 


०० ९ 


००४ 


३ 


००४ 


6 0 W w ० 


८८ ९ पैकी 
८८ ९ पैकी 
८ ९ ० पैकी 
८ ९ ० पैकी 


४ 


००५ 


५ 


० १३ 


६ 


८ ९ ७ 


०० ९ 


८ ९ ८ 


००६ 


८ 


८ ९९ 


००४ 


९ 


९ ०० 


००५ 


१० 


९ ०१ 


० ०२ 


११ 


९ ०२ 


००४ 


१२ 


९ ०३ 


००३ 


१३ 


९ ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


हे . आर 


१४ 


९ ०५ 


0 


१५ 


००० 


९ ०८ 
९ ० ९ 


१६ 


०११ 


१७ 


९ १४ 


० १ ९ 


१८ 


९ ४ ९ 


०२३ 


१ ९ 


९ ५० 


०४२ 


एकूण . 


१६ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत चेचरवाडी ते ( रामा -३० ९ ते ) भातकुली कि.मी. ०/०० ते ४/११० रस्त्याचे एक लहान पुल 
व स्लॅबड्रेनसह पर्यायी रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: रस्त्याचे कामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: सदर रस्ता हा निम्न पेढी प्रकल्पामुळे प्रकल्पामुळे बाधित होणा - या रस्त्याकरिता पर्यायी रस्ता असून , सदर रस्त्याचे 
कामामुळे परिसरातील लोकांना शेतातील माल मुख्य बाजारपेठामध्ये नेता येईल . यामुळे शेतक - यांना आर्थिक लाभ 
होईल तसेच तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील . तसेच शालेय व आरोग्यविषयक सुविधेकरीता तालुक्याचे 
ठिकाणी जाण्या - येण्याकरीता जवळचा रस्ता तयार होईल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


अमरावती : 


पवनीत कौर , 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


अ . - एक -४ ( १६०२ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ८८५ . 
वाचा : ( १ ) उपकार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे ( स्था . स्तर ) विभाग , अकोला यांचे पत्र क्र . १४० - रेशा -२०११ , दिनांक २०-०१-२०११ . 

( २ ) या कार्या , आदेश क्र . कक्ष - ८ - अका - १ - भूसं - कावि -२१ ९ -२०१३ , दिनांक ०४-०३-२०१३ . 
( ३ ) या कार्या , आदेश क्र . कक्ष - ८ - भूसं - अका - कावि -२७ ९४-२०१७ , दिनांक १ ९ - ०८-२०१७ . 
( ४ ) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांचे पत्र जा . क्र २०४ ९ - तां.शा - २-२०२१ , दिनांक ३०-०६-२०२१ . 
( ५ ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचा प्रस्ताव क्र . उविअ - शिरस्तेदार - कावि - २५७-२०२१ , दिनांक ०२-०७-२०२१ . 


आदेश 


बाळापूर यांना 


क्रमांक जिका - अ.का. - भूसंपादन - कावि - ५७१-२०२१ . – 

उपरोक्त वाचा प्रकरणी यंत्रणा कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे ( स्था . स्तर ) विभाग , अकोला यांचे वाचा क्र . ( १ ) अन्वये मौजे गोळेगाव 
येथील साठवण तलाव करीता २४.६० हे . आर जमीन संपादित करण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला असून सदर प्रकरणात मोजणी तथा कलम -११ ची 
कार्यवाही करून , योग्य ती पुढील कार्यवाहीस्तव या कार्या , वाचा क्र ( ३ ) चे आदेशान्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे . 

सदर प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बाळापूर यांनी वाचा क्र . ( ५ ) नुसार प्रकरणात क्षेत्रामध्ये तफावत असल्याने 
संबंधित तलाठी , मंडळ अधिकारी , उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , पातुर यांना ७/१२ दुरूस्ती करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले असून त्यामध्ये क्षेत्रफळाचे 
दुरूस्तीनंतरच निवाडा पारित करता येईल . त्यामुळे प्रकरणात दिनांक ३० जुलै २०१८ ला कलम -११ चे व कलम -१ ९ चे अधिसूचनेस दिनांक 
०२ जुलै २०२० रोजीचे आदेशान्वये बारा महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे . परंतु , मौजे गोळेगाव साठवण तलाव भूसंपादनाचे प्रकरणात मोजणी 
अहवालानुसार संपादित होणा - या जमिनीचे स . नं . / गट क्रमांक ९ ० , ९ १ , ९ २ , ९ ३ व ९ ४ मधील ताबाधारक यांचे क्षेत्रफळामध्ये तफावत असल्यामुळे 
तहसीलदार व उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पातुर यांचे अहवालानुसार वर नमूद गट नं . मधील खातेदाराची मालकी व प्रत्यक्षात वहिती ताब्यात तफावत 
आहे . सदर जमीन ही मध्यप्रदेश भुसंहिता कलमान्वये भोगवटदार वर्ग -२ म्हणून सदर खातेदारांना वहिती करीता देण्यात आली होती . परंतु , नंतर पुढे 
सन २०१ ९ मध्ये सदर सर्व्हे नं . भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये रुपांतरीत करण्यात आली आहे . सर्व्हे नं . नुसार प्रस्तावित अहवालातील कॉलम क्र . ( ५ ) मध्ये 
नमूद केलेल्या लोकांना कॉलम क्र . ( २ ) मध्ये असलेले सर्व्हे क्र . वाटप करण्यात आले होते . ते खातेदार कॉलम क्र . ( ६ ) मध्ये नमूद क्षेत्रानुसार प्रत्यक्षात 
वहिती करीत आहेत . याबाबत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बाळापूर यांनी यंत्रणा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण 
विभाग , अकोला यांचे सोबत दिनांक २८ जून २०२१ रोजी चर्चा केली असून , केलेल्या चर्चेनुसार यंत्रणा - जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व 
जलसंधारण विभाग , अकोला यांनी त्यांचे कार्या . पत्र क्र . जा . क्र . २०४ ९ - ता.शा. - २-२०२१ , दिनांक ३० जून २०२१ अन्वये मौजे गोळेगाव साठवण 
तलाव , ता . पातुर , जि . अकोला भूसंपादन प्रकरणांमध्ये धरण भिंत व बुडीत क्षेत्रात जाणा - या गट क्रमांक ९ ० , ९ १ , ९ २ , ९ ३ व ९ ४ मधील खातेदाराची 
मालकी व प्रत्यक्षात वहिती ताब्यात तफावत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे . त्यामुळे निवाडा घोषित झाल्यानंतर सदर प्रकरणी न्यायालयीन बाबी / 
प्रकरणे वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच जमिनीचा ताबा लवकरात लवकर मिळणार नाही व प्रकल्पाचे काम विहीत वेळेत पुर्ण होणार नाही . 
असे मत असून त्याऐवजी सदर भूसंपादन प्रकरणी चालू असलेला भूसंपादन निवाडा घोषित करण्याऐवजी सरळ व खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी 
करणे योग्य राहील , असे मत दर्शविले आहे . त्यामुळे कार्यालयाकडे सुरू असणारे भूसंपादन प्रकरण क्र . एलएक्यु - ४४-४७-२०१२-१३ , मौजे गोळेगाव 
रद्द करणेकरीता न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
चे कलम ९ ३ ( १ ) प्रमाणे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांनी नमूद करुन प्रस्ताव सादर केला आहे . 

सबब , जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , अकोला यांनी वाचा क्र . ( ४ ) नुसार आपणांस कळविल्यानुसार व आपण वाचा 
क्र . ( ५ ) अन्वये या कार्यालयास प्रस्तावित केल्यानुसार भूसंपादन प्रकरण क्र . एलएक्यु - ४४-४७-२०१२-१३ , मौजे गोळेगाव , ता . पातुर , जि . अकोला हे 
प्रकरण भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ९ ३ ( १ ) 
नुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


अकोला : 


जितेंद्र पापळकर ( भा.प्र.से. ) , 


दिनांक ९ जुलै २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ८८६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक २३५ - लसिंका - २-२०२१ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांना भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना जा . क्र .७४ - उजि ( भूसं ) -लसिका - २-२०२१ , दिनांक 
१५-०४-२०२१ शुद्धीपत्रक दिनांक २५-०६-२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

वरिलप्रमाणे कलम -११ ची अधिसूचना १.९ १ हे . आर आणि ३४२.५० चौ.मी. करीता प्रसिद्ध करण्यात आली होती परंतु संपादन संस्थेने गट क्र . 
६ मधील ०.१७ हे . आर , गट क्र . ९ / २ मधील ०.०४ हे . आर अशी एकूण ०.२१ हे . आर आणि भूखंड क्र . ३ / १ पै / ५७ मधील १७०.०० चौ.मी. क्षेत्र दिनांक 
१७-१२-२०२० आणि दिनांक १८-१२-२०२० रोजी खरेदी केल्याने शुद्धीपत्रकानुसार संपादन करावयाचे क्षेत्र १.७० हे . आर आणि १७२.५० चौ.मी. 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , अशी प्रसिद्धी झालेली आहे . परंतु , गट क्र .७ संपादित क्षेत्र ०.११ आणि गट क्र . ८ चे ०.१३ हे . आर जमीन दिनांक २८-०७-२०२१ रोजी 
खरेदी केली असल्याने भूसंपादनाचे कार्यवाहीतून वगळण्यात यावे असे कार्यकारी अभियंता , बेंबळा कालवे विभाग , यवतमाळ यांनी पत्र क्र . १८२ ९ , 
दिनांक २ ९ - ०७-२०२१ नुसार कळविले आहे . सबब ०.२४ हे . आर भूसंपादन क्षेत्र कलम १ ९ मधून वगळण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२०-२०२१ , 

मौजा वडकी , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 
अ.क्र . 

भूमापन क्र . / स . नं . / अंदाजित क्षेत्र 

गट नं 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


०१७ 


०४१ 


McCww ० 


३ / २ अ 
३ / २ ब 
९ / १ 
१०/३ 
२ ९ / ३ पै 
२ ९ / २ अ 


०० ९ 
०५१ 


० १८ 


०१० 


एकूण 


१४६ 


भूखंडाचे क्षेत्र चौ.मी. 


० ९ 


३/११/५६ 


१७२.५० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . ८ ९ ७३० मी . वरून उगमित कोसारा शाखा कालव्याकरीता लघु कालव्याचे मातीकाम 
व बांधकामाकरीता मौजा वडकी , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: बेंबळा कालवा क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . ८ ९ ७३० मी . वरून उगमित कोसारा शाखा कालव्याकरीता लघु कालव्याचे बांधकामामुळे 
जमिनीला ओलिताचा लाभ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२०-२०२१ , मौजा वडकी , तालुका राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ , . 
भूमापन क्र . / संपादित 

कलम १ ९ मधून वगळावयाचे क्षेत्र हे . आर 
स . नं . / गट क्र . करावयाचे क्षेत्र 


अ.क्र . 


गट क्र . 


क्षेत्र 
( ५ ) 


वगळावयाची कारणे 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


३ / २ अ 


०.१७ 


७ 


० ११ 


२ 


३ / २ ब 


०.४१ 


८ 


०.१३ 


५ 


९ / १ 


०.० ९ 


६ 


१०/३ 


०.५१ 


संपादन संस्था व संबंधित भूधारकांनी वाटाघाटी 
करून पूर्वी मंजूर सरळ खरेदी प्रस्तावानुसार गट 
क्र .७ व ८ मधील क्षेत्र दि . २८-७-२१ रोजी खरेदी 
केल्याचे पत्र क्र . १८२ ९ , दि . २ ९ - ७-२१ रोजी 
कळविले आहे व तसा संबंधित भूधारकांनी लेखी 
जबाब दाखल केला आहे सबब क्षेत्र वगळण्यात येत 
आहे . 


७ 


२ ९ / ३ पै . 


०१८ 


८ 


२ ९ / २ अ 


०.१० 


एकूण 


१.४६ 


०.२४ 


वगळलेले क्षेत्र हे . आर . 


९ 


३ / १ / पै . 


१७२.५० चौ . मी . 


५६ 


एकूण .. 


१७२.५० 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ८८७ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक २३७ - लसिंका - २-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचीत शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांना भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना जा . क्र . 
७० - उजि ( भूसं ) -लसिंका - २-२०२१ , दि . १५-०४-२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्हाधिका - यांना कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्याचे 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . या बाबत त्याची खात्री 
पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यक आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्याची उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०२०-२०२१ , मौजा बोरी इचोड , ता . राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ . 

अ.क्र . भूमापन क्र . / स . नं . अंदाजित क्षेत्र 

/ गट नं . 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


०४४ 


२ 


१५/२ 
७२ / १ अ 
७२ / १ ब 


०१४ 


३ 


०१४ 


४ 


७२ / १ अ 


० १ ९ 


७४ / १ अ 


०५१ 


६ 


१०५/२ 


०१६ 


एकूण क्षेत्र 


. .१५८ 


. 


अ . - एक -५ ( १६०२ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ -१५ , २०२१ / भाद्रपद १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . ८ ९ ७३० मी . वरून उगमित कोसारा शाखा कालव्यावरील लघु कालव्याचे मातीकाम व 
बांधकाम करीता . बोरी इचोड , तालुका राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: बेंबळा कालवा क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . ८ ९ ७३० मी . वरून उगमित कोसारा शाखा कालव्यावरील लघु कालव्याचे मातीकाम व 
बांधकामामुळे राळेगांव तालुक्यातील जमिनीला ओलीताचा लाभ होणे अपक्षीत आहे . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०२०-२०२१ , मौजा बोरी इचोड , ता . राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ . 

भूमापन क्र . किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 


अ.क्र . 


गट क्र . 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


०४४ 


० १४ 


० १४ 


or m 0 o w 


१५/२ 
७२ / १ अ 
७२ / १ ब 
७२ / १ अ 
७४ / १ अ 
१०५/२ 


४ 


० १ ९ 


५ 


०५१ 


०१६ 


एकूण क्षेत्र . 


. 


१५८ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


- 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करत येईल . 


अमोल येडगे , 


यवतमाळ : 


जिल्हाधिकारी , 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


